श्री बालाजी सोसायटी, पुणे " या प्रायोजक 
मंडळाच्या स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाचा 
प्रस्तावा तपासण्यासाठी छाननी समिती 
नियुक्‍त करणेबाबत. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: स्व अवि-२०१८/(२६२/१८)/विशि-४ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
तारीख : १२ जानेवारी, २०१९. 


शासनास प्राप्त होणाऱ्या स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या प्रस्तावांची/त्रुटी पूर्तता अहवालाची 
छाननी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे छाननी समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 
अ.क्र. क्रमांक सदस्याचे नाव व पदनाम समितीतील स्थान 
Ei (9) सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग पदसिद्ध अध्यक्ष 
२ (२) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग सदस्य 
(३) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग सदस्य 
(8) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल विभाग सदस्य 
३ शासनाचे नामनिर्देशित केलेला शक्‍यतो संबंधित विषयाच्या विद्यापीठाच्या कुलगुरु 
(१) प्रा.डॉ.शशिकला वंजारी, कुलगुरु, एस.एन.डी.टी सदस्य 
महिला. विद्यापीठ, मुंबई. 
ह्‌ शासनाने नामनिर्देशित केलेले तीन विख्यात विद्वान, संशोधन किंवा तज्ञ व्यक्‍ती 
(१ श्री.आर.एस.माळी, माजी कुलगुरु, उत्तर महाराष्ट्र सदस्य 
विद्यापीठ, जळगाव 
(र) श्री.व्यंकटरमणी, माजी कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, सदस्य 
मुंबई 
(३) श्री.मंगेश किनरे, वित्त तज्ञ(9./५.) सदस्य 
५ उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील उप सचिव या दर्जापैक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी 
(9) सह सचिव/उप सचिव (विद्यापीठ शिक्षण), उच्च व तंत्र | सदस्य सचिव 
शिक्षण विभाग 
६ प्रकल्पाशी संबंधित विषयातील सखोल ज्ञान व अनुभव असलेली तज्ञ व्यक्‍ती 
(9) श्री बालाजी सोसायटी, पुणे यांचा "बालाजी निमंत्रित सदस्य 
युनिर्व्हसिटी, पुणे” या प्रस्तावित स्वयं अर्थसहाय्यित | (मतदान अधिकार 
विद्यापीठाच्या प्रस्तावासाठी डॉ. देवानंद शिंदे, | असणार नाही. 
कुलगुरु शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांची नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


समितीची कार्यकक्षा 


१. समितीने शासनास प्राप्त झालेल्या " श्री बालाजी युनिर्व्हसिटी, पुणे" या प्रस्तावांची/त्रुटी पूर्तता 
अहवालाची तपासणी झासनाने निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वअवि-२०१८/(२६२/१८)/विशि-४ 


२. समितीस मार्गदर्शक तत्वामधील तरतूदीनुसार प्रायोजक मंडळाकडून अन्य माहिती मागविता 
येईल. 

३. समितीस, सविस्तर प्रकल्प अहवाल/त्रुटी पूर्तता अहवालात उणीवा आढळल्यास त्याबाबत बदल 
सुचविता येतील आणि प्रायोजक मंडळाने विनिर्दिष्ट कालावधीत त्यावर विचार करुन त्यांचे 
अनुपालन करण्यासाठी, ते त्या मंडळास कळवता येतील. 

४. समितीचा कार्यकाल हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाचा राहील. 

५. समितीतील निमंत्रित सदस्यास मतदानाचा अधिकार असणार नाही. 

६. समितीच्या पदसिद्ध अध्यक्षांच्या समवेत बैठकीच्या दिनांकापासून दोन महिन्यात आपला अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

७. के.पी.एम.जी. च्या प्रतिनिधीनी प्रकल्प अहवालाची Summery Sheet तयार करावी. 

८. समितीच्या पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्‍त इतर सदस्यांना शासनाने विहित केलेल्या प्रचलित 
नियमांनुसार भत्ता अनुज्ञेय राहील व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११११७३६५०६१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


id by SIDDHARTH KHARAT 
lahara: 


shtra, 
1012423727bece629d954713c1ec2962a9ca9b9 
2, 


SIDDHARTH 2282828225 
K H A R AT Se << 
(सिद्धार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मंत्री (उव तं शि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 
२. मा.राज्यमंत्री (उ व तं शि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 


१०, 


११ 


मा.अपर मुख्य सचिव(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 
मा.अपर मुख्य सचिव(नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 


. मा.अपर मुख्य सचिव(महसूल), महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 


मा.अपर मुख्य सचिव (उव तं शि), उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 
प्रा.डॉ.शशिकला वंजारी, सदस्य छाननी समिती, कुलगुरु, एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई. 


. श्री.व्यंकटरमणी, सदस्य छाननी समिती, डी. 9302, wages सेंटर, गोवंडी ear रोड, देवनार, 


मुंबई-४०० ०८८. 


. श्री.मंगेश किनरे, वित्त तज्ञ(0./), सदस्य छाननी समिती, प्लॉट नं.५, राजलक्ष्मी, दुसरा मजला, 


परमार्थनिकेतन जवळ, जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग, पाचपाखाडी, ठाणे (प.). 
डॉ.आर.एस.माळी, सदस्य छाननी समिती, माजी कुलगुरु, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. 


. सह सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई:-४०००३२. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


डॉ.देवानंद शिंदे, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर, निमंत्रित सदस्य. 

महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा-१)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (Raa), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
के.पी.एम.जी. प्रतिनिधी यांना माहितीस्तव 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


